सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय 
अनुदाने ११ ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्रे यांना देण्यात यावयाच्या 
अनुदानाचे वाटप मागणी क्र. एल -२ 

(योजनेत्तर)(दत्तमत) (संकेतांक क्र.२०५३०५७४) (पाचवा हप्ता) 


महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अनुपं २०२१/प्र.क्र.३९ /आस्था-१५ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मुंबई- ४०० ०04. 
दिनांक : ३० नोव्हेंबर, २०२१. 


वाचा - 
शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः अनुपं २०२१/प्र.क्र.३९ /आस्था-१५,दि. २५ नोव्हेंबर, २०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक : - 
उपरोक्त area निर्णयान्वये ११ ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्रे यांना पाचव्या हप्त्याकरिता ३६ 


सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टाकरिता ८० .५३ लक्ष (रुपये ऐंशी लक्ष त्रेपन्न हजार फक्त ) इतका 
वितरित करण्यात आला आहे. सदर निधी वितरित करताना सोबतच्या परिशिष्टामध्ये विभागीय 
आयुक्‍त अमरावती यांना वितरित केलेला निधी रु. ३६.०९९४ लक्ष (रुपये छत्तीस लक्ष नऊ हजार नऊऱो 
चाळीस फक्‍त )याऐवजी रु. ३६.०९९३ लक्ष (रुपये छत्तीस लक्ष नऊ हजार Awal तीस फक्‍त ) असा 
वाचावा. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ॥/५/५/.॥॥8॥81939.9०५.॥) या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१११३०१५०६३२२०२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUNIL SURYAKANT HANJE 


S U N | L S U RYA KA NT DN: cn=SUNIL SURYAKANT HANJE, o=Rural 


Development Department, ou=Rural 


Development Department, email=usyoj4.rdd- 
H A N J E mh@nic.in, c=IN 
Date: 2021.12.01 15:17:00 +05'30' 


(सुनिल हंजे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे. (२ प्रती) 
२. उप आयुक्‍त (आस्था) (विकास) शाखा, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, पुणे 
३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर, 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अनुपं २०२१/प्र.क्र.३९ /आस्था-१५ 


४. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र - १, मुंबई 

५. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयत) महाराष्ट्र -२, नागपूर 

६. महासंचालक, यडावंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, बाणेर रोड, पुणे 
७. संचालक, राज्य ग्रामीण विकास संस्था (यशदा) बाणेर रोड, पुणे 

८. वित्त विभाग, कार्यासन क्र.अर्थ-१७/व्यय-१५ 

९. प्राचार्य, ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र, गारगोटी, कोल्हापूर 

१०. कार्यासन क्र. वित्त-१, वित्त-६, वित्त-७ ग्राम विकास विभाग 

११.निवड नस्ती का.क्र. आस्था-१५, ग्राम विकास विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अनुपं २०२१/प्र.क्र.३९ /आस्था-१५ 


परिशिष्ट 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.अनुपं.२०२१/प्र.क्र.३९ /आस्था-१५,दि. ३० नोव्हेंबर ,२०२१ 
सन २०२१-२०२२ या कालावधीतील पाचव्या हप्त्याचे वितरण (रु. लाखात) 


क्र. पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्राचे नाव एकूण 
१ 


४१३५० 
४१३० 
द हनुमान नगर, जि.नागपूर 90.2340 


Digitally signed by SUNIL SURYAKANT HANJE 


S U N | L S U RYA KA NT DN: cn=SUNIL SURYAKANT HANJE, o=Rural 


Development Department, ou=Rural 
Development Department, 

H A N J E email=usyoj4.rdd-mh@nic.in, c=IN 
Date: 2021.12.01 15:17:27 +05'30' 


विभागीय आयुक्‍त, कोकण २.८४१३ २.८४१३ 


parr 
२८४ 


(सुनिल हंजे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


